महात्मा जोतीबा फुले चरित्र साधने 
प्रकाशन समिती पुनर्गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.११/१६)/समन्वय 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८.०१.२०२१ 


उच्च व तंत्र शिक्षण शासन निर्णय क्र.डीबीए-२००८/(८६/२००८)समन्वय,दि.३०/९/२००८ 
उच्च व तंत्र शिक्षण शासन निर्णय क्र.डीबीए-२०११/(१५६/११)समन्वय,दि.२३.११.२०११ 
उच्च व तंत्र शिक्षण शासन निर्णय क्र.राशाम -२०१३/प्र.क्र.४५ /समन्वय,दि.२५.६.२०१३ 


१) 
) 
) 
8) उच्वव तंत्र शिक्षण शासन निर्णय क्र.समिती-२५११ /(१५५/१३)समन्वय,दि.३०/७/२०१४ 
) 
) 


२ 


उच्च व तंत्र शिक्षण शासन निर्णय क्र.समिती- ११११ प्र. क्र. (९१/१६) समन्वय,दि.१४.१२.२०१८ 
६) उच्च व तंत्र शिक्षण शासन निर्णय क्र.समिती- ११११ प्र. क्र. (९१/१६ ) समन्वय,दि.२७.१.२०२० 
प्रस्तावना - 

महाराष्ट्राच्या वैचारिक , सामाजिक, राजकीय व शैक्षणिक बांधणीत राजर्षी शाहू महाराज ,महात्मा 
जोतीबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या समाजधुरीणांचे महत्वाचे योगदान आहे.महाराष्ट्र शासनाने 
राज्याच्या पुरोगामीत्वाची जडणघडण करण्यास प्रेरणादायी ठरलेल्या या थोर पुरुषांची ओळख 
जागविण्यासाठी विशेष कृती-प्रकल्प हाती घेण्याच्या उद्देशाने या थोर पुरुषांच्या चरित्र साधने प्रकाशन 
समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्यानुसार संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीबा फुले व राजर्षी शाहू महाराज चरित्र साधने प्रकाहन समिती या तीन 
स्वतंत्र समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.या तिन्ही समित्यांना संदर्भ क्र.२,संदर्भ क्र.३,संदर्भ.क्र ४, व 
संदर्भ क्र.५ अन्वये वेळोवेळी मुदत वाढ देण्यात आली होती.तथापि संदर्भ क्र.५ अन्वये तीन वर्षे मुदत वाढ 
देण्यात आलेल्या समित्यांवरील सर्व अशासकीय सदस्यांचे व सदस्य सचिवांचे सदस्यत्व उपरोक्त संदर्भ क्र.६ 
येथील शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आले आहे. 

सदर समित्यांची अनुवाद ,संपादन आणि प्रकाशनाची कामे प्रगतीपथावर आहेत.या समित्यांद्वारे 
प्रकाशित करण्यात आलेल्या ग्रंथाना राज्यात देशात व परदेशात देखील मोठी मागणी असल्याने महात्मा फुले 
चरित्र साधने प्रकाहन समितीस मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.तसेच महात्मा 
जोतीबा फुले चरित्र साधने WHAM समितीचे पुनर्गठन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता 


शासन निर्णय- 

महात्मा जोतीबा फुले चरित्र साधने प्रकाहन समितीचे अनुवाद ,संपादन आणि प्रकाडनाची कामे 
प्रगतीपथावर आहेत.या ग्रंथांना महाराष्ट्रात ,देशात व परदेशात मोठी मागणी असल्याने या महापुरुषाशी 
संबंधित सर्व अप्रकाशित साहित्य,लेखन,संधोधानाचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी महात्मा जोतीबा फुले चरित्र 
साधने प्रकाहन समितीचे खालील प्रमाणे पुनर्गठन करून या समितीस दि.१.१.२०२१ पासून पुढे तीन वर्षे 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.९१/१६)/समन्वय 


मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) अध्यक्ष 
मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) उपाध्यक्ष 
मा. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) सदस्य 
संचालक, शासकीय मुद्रणालय, लेखा सदस्य 
सामग्री व प्रकाशन, - मुंबई. 
संचालक, उच्च शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, निमंत्रक 
पुणे 

प्रा.रावसाहेब कसबे सदस्य 
श्री.उत्तम कांबळे सदस्य 
प्रा.रंगनाथ पठारे सदस्य 
प्रा.आनंद उबाळे सदस्य 

प्रा.प्रमोद मुनघाटे सदस्य 
प्रा.नीरजा सदस्य 

प्रा.फ्रान्सिस दिब्रिटो सदस्य 

श्री.मधु मंगेश कर्णिक सदस्य 
डॉ.अशोक चौसाळकर सदस्य 

किशोर बेडकिहाळ सदस्य 

डाॉ.हरी नरके सदस्य-सचिव 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०११९११५९४४९१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


DATTATRAYA 

RAMBHAU KAHAR : 
(द. रा. कहार) 

महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव 


प्रति, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.) यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो) मंत्रालय, मुंबई. 


Av AD -O 


mm 2-८ 


S oC 
Ss > :-- << >> Se > DS 


Ss 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.९१/१६)/समन्वय 


९) वित्त विभाग ( व्यय-५, व्यय -१४) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११) सदस्य - सचिव,महात्मा जोतीबा फुले चरित्र साधने WHAM समिती ( संचालक, उच्च शिक्षण, 
पुणे यांचेमार्फत) 

१२) सर्व सदस्य,महात्मा जोतीबा फुले चरित्र साधने UHR समिती (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 

यांचेमार्फत ) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -।, ll, मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल-१(लेखा परीक्षा ),महाराष्ट्र,मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी ,मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई. 

संचालक लेखा व कोषागारे ,मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्राळय, मुंबई त्यांना विनंती आहे की, प्रस्तुत शासन 

निर्णयाला व्यापक प्रसिद्धी तात्काळ द्यावी. 

१९) सर्व उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) निवडनस्ती ( आस्था-२ ). 


१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 
WG 


Oe i मका 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


